भारतीय पोलीस सेवेतील अप्पर पोलीस 
महासंचालक संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
बदल्या. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: आयपीएस-१७१८/प्र.क्र.२५९/पोल-१, 
दुसरा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० जुले, २०१८ 


शासन आदेठा- 


महाराष्ट्र पोलीस सुधारणा अधिनियम २०१४ च्या कलम २२ (न) च्या तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकारी 
यांच्या पूर्व मान्यतेने भारतीय पोलीस सेवेतील खालील नमूद केलेल्या अधिकारी यांची त्यांच्या नांवासमोर 


दर्शविलेल्या ठिकाणी बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. 


अधिकाऱ्याचे नांव 


सध्याच्या नेमणूकीचे 
ठिकाण 


बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण 


श्री. हेमंत नामदेवराव नगराळे, 
भापोसे 


पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई. 


अप्पर पोलीस महासंचालक 
(सामुग्री व तरतूद) पोलीस 
महासंचालक कार्यालय, 
मुंबई. 


श्री. परम बीर सिह, भापोसे 


पोलीस आयुक्त ठाणे. 


अप्पर पोलीस महासंचालक, 
(कायदा आणि सुव्यवस्था), 
पोलीस महासंचालक 
कार्यालय, मुंबई. 


श्री. रजनिठा होठ, भापोसे 


प्रधान सचिव (विशेष) गृह 
विभाग. 


अप्पर पोलीस महासंचालक, 
लाचलुचपत प्रतिबंधक 
विभाग, म.रा. मुंबई. 


डा. भुषणकुमार उपाध्याय, भापोसे 


अप्पर पोलीस महासंचालक, 
कारागृह महानिरीक्षक व 
सुधारसेवा, म.रा. पुणे. 


पोलीस आयुक्त, नागपूर 


श्री. संजय कुमार, भापोसे 


अप्पर पोलीस महासंचालक, 
गुन्हे अन्वेषण विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य पुणे. 


पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई. 


श्री. संजीव के. Rares भापोसे 


अप्पर पोलीस महासंचालक, 
राज्य गुन्हे अभिलेख केंद्र, 
गुन्हे अन्वेषण विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


अप्पर पोलीस महासंचालक, 
गुन्हे अन्वेषण विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य पुणे. 


श्री. विवेक वसंत फणसळकर, 
भापोसे 


अप्पर पोलीस महासंचालक, 
लाचलुचपत प्रतिबंधक 
विभाग, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई. 


पोलीस आयुक्त, ठाणे. 


शासन आदेशा क्रमांकः आयपीएस-१७१८/प्र.क्र.२५९/पोल-१ 


८ | डॉ. के. व्यंकटेशम्‌, भापोसे पोलीस आयुक्‍त नागपूर. पोलीस आयुक्त, पुणे 
श्री.आर.के.पदमनाभन्‌, भापोसे । अप्पर पोलीस महासंचालक, | पोलीस आयुक्त, पिंपरी 
(वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, | चिंचवड. 
पोलीस महासंचालक 
कार्यालय, मुंबई. 
शि श्री. अमिताभ गुप्ता, भापोसे अप्पर पोलीस महासंचालक, | प्रधान सचिव (विशेष) गृह 
नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, | विभाग. 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
7 १ | श्रीमती रइमी शुक्ला, भापोसे पोलीस आयुक्त, पुणे. अप्पर पोलीस महासंचालक, 
(वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, 
पोलीस महासंचालक 
कार्यालय, मुंबई. 
२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती विचारात 
घेऊन उपरोक्‍त अधिकारी यांना बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्याकरिता कार्यमुक्त करावे व त्यानंतर 


संबंधीत अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होवून तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 


Se 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१८०७३०१४५५४२००२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


Av AD Oo 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री, गृह (शाहरे/ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


[९105 ७. ८7 
Gaikwad 


Digitally signed by Kailas A. Gaikwad 
jovernment Of Maharashtra, 


ou=Home Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b3 1abfcb1894c4c597cc944f19a8 
9f474e7b98a708cc03eb46cd241a604d42 


bb, cn=Kailas A. Gaikwad 


Date: 2018.07.30 14:58:33 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः आयपीएस-१७१८/प्र.क्र.२५९/पोळल-१ 


४. अ.मु.स. (गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अ.मु.स. (अ.व सु.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
९. पोलीस आयुक्त, पुणे/ठाणे/नागपूर/नवी मुंबई/पिंपरी चिंचवड. 
१०. अपर पोलीस महासंचालक, सामुग्री व तरतूद, पोलीस महासंचालक कार्यालय, मुंबई. 
११. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, म.रा. पुणे. 
१२. अपर पोलीस महासंचालक, कायदा व सुव्यवस्था, म.रा. मुंबई. 
१३. अपर पोलीस महासंचालक, वाहतूक, म.रा. मुंबई. 
१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता-१/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१५. संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक, म.रा. मुंबई यांचे मार्फत). 
१६. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/पुणे/नागपूर. 
१८. सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. निवड नस्ती, पोल-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


